. 61/DYD:\Bolade-1\Prt-2\NOTE/ 627 


: अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्याकरिता उपाययोजना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. : एनप्हीए ०८०५/११३८/सीजञार-६३/परि-र, 
: __ दिनांक :- ८ फेब्रुवारी, २००६ | 


परिपत्रक 


चारचाकी वाहने तसेच खाजगी प्रवासी बसेस यामधून राज्यात अवैध रित्या प्रवासी 
वाहतूक करण्याची प्रवृत्ती वाहतुकदारामध्ये वाढल्यामुळे या प्रवृत्तीस परिणामकाकर आळा बसण्याच्या 
दृष्टीने, परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस शाखा व राज्य परिवहन महामंडळाकडून विविध उपाययोजना 
राबविण्यात येत आहेत. अवैध प्रवासी वाहतुकीमध्ये गुंतलेली वाहने कोणत्याही कायदे व नियमांचे पालन 
करीत नाहीत त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक करीत असल्याने अपघात झाल्यास अनेक 
प्रवाशांना जिवीतास. मुकावे लागते या. वाहनांना वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसल्यामुळे अशा 
अपघातामध्ये मृत्यू पावलेल्या अथवा . गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशांच्या वारसांना आर्थिक मदत / 
नुकसान भरपाई मिळत नाही. 


वाशिम-अकोला राज्यमार्ग क्र. २०४ वर दिनांक १७.१२.२००५ रोजी काळी-पिवळी टॅक्सी. 
झाडावर आदळून भीषण अपघात झाला. त्यात. एकूण. ३२ प्रवासी घेऊन जात असतांना चालकाचा 
वाहनांवरील wat अचानक अनियंत्रित झाल्याने वाहन झाडावर जोराने आदळले व वाहनांतील १७ 
प्रवासी जागीच ठार झाले य १ प्रवासी रुग्णालयात मरण पावला. असे एकूण १८ प्रवासी मृत्युमुखी 
पडले. 

राज्यातील अवैध. प्रवासी वाहतूक करण्याऱ्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठी 
जिल्हास्तरावर पोलीस अधिक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवाशांच्या सोईकरिता व 
सुरक्षेकरिता समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद 
खंडपीठाने मंजूर केलेल्या कृति आराखड्याप्रमाणे जिल्हास्तरावर एक अंमलबजावणी पथक व वायुवेग 
पथकामार्फत तपासणी करण्यात येते. असे असतांना देखील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर परिणामकारक 
आळा बसल्याचे दिसत नाही.. सबब राज्यातील अवैध वाहतुकीला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी 


राज्यामध्ये दि.१५ फेब्रुवारी, २००६ ले २४ फेब्रुवारी, २००६ या कालावनीमध्ये तपासणी मोहिम राबविण्याचा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


मोटार वाहन विभागाव्दारे अवैध प्रवासी वाहतुकीविरुध्द हाती घेण्यात आलेल्या तपासणी 
मोहिमेचे नियंत्रण करण्याकरिता परिवहन आयुक्त कार्यालयामध्ये सह परिवहन आयुक्‍त व उप परिवहन 
aed (अंमल १ व २) यांना नियुक्त करण्यात येत आहे. त्याच. धर्तीवर प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय प चप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये एका जबाबदार अधिकाऱयाची नेमणूक करण्यात यावी 
व सदर तपासणी मोहितेअंमर्तत कार्यरत असलेल्या तपासणी पथकांनी खालीलप्रमाणे. कार्यवाही करावी. 


_ 6V/D/DABolade- एप2एप०यार/ 627 


विशेष तंपोसणी पथकांच्या दैनंदिन कामगिरीचा आढावा संबंधित प्रादेशिक परिवहन 


अधिकारी व संप प्रावेशिक परिवहन अधिकारी यांनी घ्यावा, 


सदर तपासणी मोहिमेअंतर्गत प्रवासी वाहतुक करणार्‍या बसेस ARTE खाजगी 
वाहनांची तपासणी करण्यात. येऊन ज्या वाहनांना प्रवासी वाहतुकीचा कोणताही परवाना नाही अथवा 
त्यांनी कर भरलेला. नाही असे. प्रवासी वाहन जजिकच्या. पोलीस ठाणे, परिवहन कार्यालय, रा.प.आगार 


या ठिकाणी जप्त करुन ठेवावे. 


i जप्त केलेल्या खाजगी याहनाविरुध्द मोटार. वाहन कायदा, .१९८८, च्या कलम ५३(१)ब) 
नुसार ..अशा ' दोषी वाहनाचे नोंदणी निलंबन करण्याचे अधिकार मोटार वाहन. armen 
अधिकाऱ्यांबरोबर पोलीस विभागासही देण्यात आलेले आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. - : 


“ज्या वाहनांना प्रवासी वाहतुकीचा कंत्राटी परवाना देण्यात आलेला आहे तथापि, . 
प्रत्यक्षात अशी वाहने टप्पा पध्दतीने प्रवासी वाहतुक करीत असल्यास अशी वाहने देखील जप्त करुन 
नियमाप्रमाणे कार्यवाही. करावी. ' . र न न 


ne अवैध प्रवासी बु, तुक करणाऱ्या बसेस वं अन्य वाहनांनी. केलेल्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य 
* लक्षात घेता परवाना रद्द करणे, तो निलंबित करणे व वाहन अटकांवून ठेवणे या क्रमाने कारवाई 
करावी. . । वो 6 


कि ना 2 ate प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या वाहनांविरुष्द उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे. सर्व यंत्रणांनी . 
: (परिवहन विभाग, पोलीस विभाग, अंमलबजावणी प्रथक / वायुवेग पथक, विविध समित्या इ.) प्रभावीपणे 
" कार्यवाही करावी असे यां परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत आहे. 


( Le ं | 
. उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीसं. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

-'२र) विशेष cig महानिरीक्षक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३) परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. ae 

x) rf Apo कार्र 


पोटीस अधिक्षक. - P 
/ उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 


